“जय महाराष्ट्र” कार्यक्रमाचे प्रसारण दूरदर्शनवरुन पुन्हा 
सुरु करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२३/८४०/प्र.क्र.३३८/मावज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 

१. सामान्य प्रशासन विभाग,झासन निर्णय क्र.माजम-२००९/प्र.क्र.२३०/का.३४, दि.२० मार्च, २०१०. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१४२/का.३४, दि.५ ऑक्टोबर, २०१७ 
३. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.मावज-२०१८/प्र.क्र.३३६(९)/३४, दि.२४ ऑक्टोबर, २०१८ 
४. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.मावज-२०१८/प्र.क्र.३६४/३४, दि.१९ डिसेंबर, २०१८ 

५. सामान्य प्रशासन PANT, STRAT निर्णय क्र.मावज-२०१९/प्र.क्र.११५/३४, दि.३० ऑगस्ट, २०२१ 

६. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाचे क्र.वृत्तचित्र-२०२३/जय महाराष्ट्र प्रसारण/का-७/४०२ 

दि.३.११.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

राज्य शासनाची ध्येय धोरणे आणि लोककल्याणकारी योजनांवर आधारित मा.मंत्री, शासनाचे वरिष्ठ 
अधिकारी तसेच शासनाशी संबंधित विविध विषयावरील तज्ञांच्या मुलाखतींवर आधारित “जय महाराष्ट्र” 
कार्यक्रमाची निर्मिती महासंचालनालयामार्फत करण्यात येते. या कार्यक्रमाचे दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरुन 
मंगळवार आणि शुक्रवारी प्रसारण HS जात होते. मात्र कोविड-१९ च्या कालावधीत या कार्यक्रमाचे प्रसारण बंद 
करण्यात आले. सद्य:स्थितीत सदर कार्यक्रमाचे महासंचालनालयाकडून समाज माध्यमांद्वारे प्रसारण केले जात 
आहे. सदर कार्यक्रम अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचावा याकरीता या कार्यक्रमाचे पुन्हा दूरदर्शनच्या सह्याद्री 
वाहिनीवरुन प्रसारण सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळलयाच्या संदर्भाधिन दिनांक ३.११.२०२३ च्या पत्रान्वये दिलेला प्रस्ताव 
विचारात घेऊन “जय महाराष्ट्र” कार्यक्रमाचे दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरुन पुन्हा प्रसारण सुरु करण्यास तसेच 
त्यासाठी येणाऱ्या एकूण रु.३१,४१,३१६/- (अक्षरी रुपये एकतीस लक्ष एक्केचाळीस हजार तीनशे सोळा फक्त) 
इतक्या खर्चाच्या प्रस्तावास सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे : - 
(अ) यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील अटींचे पालन करण्यात यावे. 
(आ) खर्च प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


२. वरील बाबीसाठी येणारा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.ए-६, २२२०-माहिती व प्रसिध्दी, ०१ 
चित्रपट, १०५ चित्रपट निर्मिती (००)(०१) चित्रपटांची निर्मिती (अनिवार्य) , ५० इतर खर्च, संगणक सांकेतांक (२२२० 
०३८४) या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५०२/व्यय-४, दि.०४/०९/२०२४ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/८४०/प्र.क्र.३३८/मावज-१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१५५३०५३६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ai 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI LANGUAGE 
DEPARTMENT, 
25. 18155 12e5b0901a07F495112959146d0936ce1aa35f9fa378 


el 'alCode=400032, st=Maharashtra, 
=BE88F3DC57FA6737970A6A01 AEDFBFE6642BB00FC7B162 
Y DHONDBARAO BHOSALE 


अवर सचिव > महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
3. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
११. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१२. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१३. महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई, नागपूर, 
१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
१५. सहसचिव, वित्त विभाग (कार्या-व्यय-४) 
१६. सहसचिव, नियोजन विभाग (कार्या-१४४३) 
१७. संचालक, (माहिती)(प्रशासन)माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
१८. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२०. लेखाधिकारी (आहरण व संवितरण), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्राळय, मुंबई 
२१. निवडनस्ती (मावज-१), सामान्य प्रशासन विभाग. 
२२. मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख. 
२३. भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.कुटीर क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, 
मुंबई- ४०० ०२०. 
२४. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र yea काँग्रेस(इं) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, 
दादर, मुंबई-४०० ०२५. 
२५. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-४०० ०३८. 
२६. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
२७. बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, कलेक्टर कॉलनी, 
चेंबूर, मुंबई-४०० ०७४. 
२८. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल मार्ग,मुंबई -४०० ००४. 
२९. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई-४०००१३. 
३०. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-०२८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


